महाराष्ट्र शासन 
प्रशिक्षण/सर्वप्राथम्य क्रमांक:- संकिर्ण-१०२३/प्र.क्र.५९/१४ 
दिनांक ०८ मे, २०२३ ते १९ मे, २०२३ सामान्य प्रशासन विभाग, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ३२. 
दिनांक:- २७ एप्रिल, २०२३. 


प्रति, 
सह/उप सचिव (आस्थापना) 
मंत्रालयीन विभाग (सोबतच्या यादीप्रमाणे) 
मंत्रालय, मुंबई-४००० ०३२. 


विषय:-राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत सन २०२३-२४ मधील प्रशिक्षण.. 
अवर सचिव (गट-अ) यांचे पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण. 


at १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र.टीआरएन-०९/प्र.क्र.३९/०९१२-अ, 
दि.२३.०९.२०११. 
२) महाराष्ट्र नागरी सेवा (कालबध्द प्रशिक्षण) नियम २०२२, दि.०२.०२.२०२२. 
३) यशवंतराव चव्हाण विकास प्रज्ञासन प्रबोधिनी, पुणे यांचे क्र.91?5॥/२०२३- 
28/PP-GAD 0७0/०१/२७१, दि.२४.०४.२०२३ रोजीचे पत्र. 
महोदय, 


सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दि.२३.०९.२०११ अन्वये सर्व शासकीय अधिकारी/कर्मचारी 
यांच्यासाठी प्रशिक्षण धोरण विहीत केले आहे. तसेच सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना 
दि.०२.०२.२०२२ अन्वये, महाराष्ट्र नागरी सेवा (कालबध्द प्रशिक्षण) नियम, २०२२ प्रसिध्द करण्यात आले 
आहेत. सदर नियमानुसार सर्व शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना पायाभूत, उजळणी व पदोन्नतीनंतरचे 
प्रशिक्षण अनिवार्य करण्यात आले आहे. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, दि.२३.०९.२०११ अन्वये 
राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत गट-अ करिता पदोन्नतीनंतरच्या प्रशिक्षणाचा कालावधी दोन आठवडे एवढा विहित 
करण्यात आला आहे. 
२. त्यानुसार अवर सचिव पदावर पदोन्नती झालेल्या अधिकाऱ्यांसाठी Garda चव्हाण विकास प्रशासन 
प्रबोधिनी, पुणे यांच्यामार्फत सांदीपनी होमटेळ, feo टॉप कॅम्पस, सिम्बायोसिस इंटरनेशनल युनिर्व्हसिटी 
लव्हाळे, पुणे येथे दि.०८.०५.२०२३ ते १९.०५.२०२३ या कालावधीमध्ये १२ दिवसांचे पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण 
आयोजित करण्यात आले आहे. सदर प्रशिक्षणाकरिता नामनिर्देशित केलेल्या अवर सचिवांची यादी सोबत 
जोडली आहे. 
३. सदरचे प्रशिक्षण राज्य प्रशिक्षण धोरण व महाराष्ट्र नागरी सेवा (कालबध्द प्रशिक्षण) नियम, २०२२ अन्वये 
देण्यात येत असून यासाठी उपस्थिती अनिवार्य आहे. तसेच प्रशिक्षणाबाबत सामान्य प्रशासन विभाग, शासन 


परिपत्रक, दि.१३.०५.२०१५ मधील सूचना संबंधितांच्या निदर्शनास आणाव्यात. 


शासन पत्र क्रमांकः संकिर्ण-१०२३/प्र.क्र.५९/१४ 

४. महाराष्ट्र नागरी सेवा (कालबध्द प्रशिक्षण) नियम, २०२२ मध्ये पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण पूर्ण न करणाऱ्या 
अधिकाऱ्यांची वेतनवाढ रोखण्याची तरतूद आहे. सदर बाब संबंधीत सर्व प्रशिक्षणार्थी अवर सचिवांच्या 
निदर्शनास आणून देण्यात यावी. तसेच यापूर्वी दि.०२.११.२०२२ ते दि.१३.११.२०२२ या कालावधीमध्ये 
पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले होते. सदर प्रशिक्षणाकरिता नामनिर्देशित केलेल्या काही 
अवर सचिव यांना विभागाने/वैयक्तिक कारणास्तव केलेल्या विनंतीनुसार सदर प्रशिक्षण सत्रामधून वगळण्यात 
आले होते. आता, या प्रशिक्षाणाकरिता नामनिर्देशित केलेल्या विवरणपत्रातील अ.क्र.१, २, ३, ४, ५, ३१ व ३५ 
येथील नमूद अवर सचिव यांनी उक्त प्रशिक्षणाकरिता उपस्थित राहणे अनिवार्य आहे. सदर प्रशिक्षणास 
उपस्थित न राहिल्यास उक्त अधिसूचनेनुसार कारवाईस पात्र ठरतील. 

५. प्रशिक्षणास नामनिर्देडान केलेले अधिकारी हे प्रशिक्षण सुरु होण्याच्या आदल्या दिवशी दि.०७.०५.२०२३ 
रोजी सायंकाळी ६.०० वाजेपर्यंत किंवा प्रशिक्षणाच्या पहिल्या दिवशी दिनांक ०८.०५.२०२३ रोजी सकाळी 
९.०० वाजेपर्यंत सांदीपनी होमटेल, हिल टॉप कॅम्पस, सिम्बायोसिस इंटरनॅशनल युनिर्व्हसिटी लव्हाळे, पुणे 
येथे पोहचतील या बेताने त्यांना कार्यमुक्त करणे सक्तीचे असून, कार्यमुकक्‍्तीच्या आदेशाची एक प्रत सत्र 
संचालक, यडावंतराव चव्हाण विकास प्रश्ञासन प्रबोधिनी, पुणे यांना तसेच या कार्यासनास पाठविण्यात यावी. 


६. नामनिर्देशित अवर सचिव यांनी सत्र संचालक तथा सहायक प्राध्यापक, Baral, पुणे डॉ. किरण धांडे 


(मो.क्र.९६६५२४६१९८) (Kiran.dhande@yashda.org) किंवा प्रशिक्षण सहायक, यशदा, पुणे श्रीमती रुपाली 


धालपे (मो.क्र.9७9७२१००४२३७ (rupali.dhalpe@yashda.org) यांच्याशी संपर्क साधावा 


७. सदर पत्राची प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आली असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०४२७१५२३११६८०७ असा आहे. सदर पत्र डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
आपला, 


Digitally signed by VINAYAK BABURAO MANE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=62086e8da42b80ce1e183d1e9775b63142b6a9494 1 त6र्गि्छी 
12c2ad5c605c23, ICode=400032, st=Mi 


, st=Mal 
1740045 1 8DCF8ACA2F592B0E3DB67D519F7D7899F 
46BEBFB7A9970706B2C9983, cn=VINAYAK BABURAO MANE 
2023.04.27 15:29:38 +05'30' 


(वि. बा.माने) 
सोबत:-वरीलप्रमाणे. अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत-माहिती व पुढील कार्यवाहीस्तव. 
१) सत्र संचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रश्ञासन प्रबोधिनी, पुणे. 
२) उप सचिव (का.१२ 3), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३) संबंधित अवर सचिव (प्रशासकीय विभागामार्फत) 
४) निवडनस्ती. 


शासन पत्र क्रमांकः संकिर्ण-१०२३/प्र.क्र.५९/१४ 


सामान्य प्रशासन विभाग/१४ 


राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे यांच्या मार्फत आयोजित 


करण्यात आलेले पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण. 


कालावधी 


a 


दिनांक 02.04.2023 ते 98.04.2023 


सांदीपनी होमटेल, हिल टॉप कॅम्पस, सिम्बायोसिस इंटरनेशनल 
युनिर्व्हसिटी लव्हाळे, पुणे. 


ई-मेल kiran.dhande@yashda.org 


सत्र संचालक डॉ.किरण धांडे (मो.क्र.९६६५२४६१९८) 


प्रशिक्षणार्थी पदनाम:-अवर सचिव 


अ.क्र. | श्री/ अधिका-याचे नाव सध्याचा विभाग । भ्रमणध्वनी क्रमांक ई-मेलचा 
श्रीमती 
१ श्री रा.हे.बागडे मृद व जलसंधारण | ९९३०७८९७८९ rajesh.bagde@nic.in 
विभाग 

२ श्री ग.गो.बडे (प्रति.मा.मंत्री) | गृह निर्माण विभाग | ८०९७५२८८८९ ganesh.bade@nic.in 

3 श्री व.गो.माने ग्रा.वि.वि. ९८५०५००२१३ vasant.mane@nic.in 

४ श्री कि.अ.जाधव उ.ऊ.व का.वि. ९००४२३०००२ kiran jadav@@@nic.in 

4 श्रीमती | क्रांभि.पाटील सा.प्र.वि ७७३८३४३६९५ kranti.patil@nic.in 

& श्री कृ.त्रि.कदम अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि २८२१२६२६६२ krishnakant.kadam@nic.in 

9 श्री प.वि.बाबर ग्रा.वि.वि. ९०२९०९४००९ parmeshwar.babar@nic.in 
९९६९०५२७६६ 

८ श्री ग.रा.देशमुख अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि २५९४०४९२४९ gajanan.deshmukh&éW@nic.in 

९ श्री अ.रा.राणे वित्त विभाग ९८६९०७७४५७ anil.rane@nic.in 

qo श्री रा.ह.पाध्ये वित्त विभाग ९८६९२३९३४४ rajesh.padhye@nic.in 
९९६९२३९३४४ 

११ श्री म.गि.जोगदंड वै.शि.व औ.द्र.वि. । ९३२४२२१७६६ mahadeo.jogdand@nic.in 
९३७०३१४००२ 

१२ श्री व.पा.गायकवाड सा.आ.वि. (७५०६०३१०११ vasant.gaikwad@nic.in 

१३ श्री चं.ह.वडे सा.आ.वि. ९९६७८३८३११ chandrakant.wade@nic.in 

१४ | att अ.नि.धस पा.पु.व.स्व.वि. ९८६७२५५०४० anil.dhas@nic.in 

१५ श्री सं.द.महाडेश्वर सा.आ.वि. ८०८२६००५१९ sanjay.mahadeshwar@nic.in 

१६ श्री सु.सि.पाटील पा.पु.व.स्व.वि. २८९२५६१३६७ sunilkumar.patil@nic.in 
७७८८८१५८३९ 


झासन पत्र क्रमांकः संकिर्ण-१०२३/प्र.क्र.५९/१४ 


अ.क्र. | श्री/ अधिका-याचे नाव सध्याचा विभाग । भ्रमणध्वनी क्रमांक ई-मेलचा 
श्रीमती 
१७ श्रीमती | शि.आ.रामटेके अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि ९९८७८४४३८८ shital.ramteke@nic.in 
(शि.गो.कावळे) 
१८ श्री ता.धो.सरावणे म.व.व.वि ९०२९०२६६०५ tanajisaravaneo4y¥@gmail.com 
१९ श्री बा.रा.सोनवणे जलसंपदा विभाग ९९७०८०४०६४ bapusaheb.sonawane@nic.in 
२० श्रीमती | मे.गौ.शिदे जलसंपदा विभाग ९९२३०००३०७ mangal.nitnaware@nic.in 
(मं.आ.नितनवरे) 
२१ श्रीमती | प्र.भि.मनोहर नियोजन विभाग ७३५००२५९५४ pradnya.manohar@nic.in 
२२ श्रीमती | उ.वै.जोशी ग्रा.वि.वि. ९७७३४६९१३८ urmila.joshig&@nic.in 
७७०६८५६८०७ 
२३ श्री सं.श.आघाव (प्रति. नियोजन विभाग ९०२२७१९६६८८० । sanjay.aghav@nic.in 
महा.सदन नवी दिल्ली) । (प्रतिनियुक्ती) ५९२०९३४५ 
२४ श्रीमती | रा.स.चव्हाण जलसंपदा विभाग | ९७०२५४८२०४ rakhi.chavan@nic.in 
२५ श्रीमती । अ.अ.दळवी (र.सु.राऊत) | पा.पु.व.स्व.वि. ८०८०२३५६७५ anushka.dalvi@nic.in 
९८३३८२०६०३ 
२६ श्री सु.बा.जाधवर ग्रा.वि.वि. ९०८२०१४३६८ suhas jadhwar@nic.in 
९७६९००२२३१ 
२७ श्रीमती | प्र.पं.गौसावी-यादव कौ. वि.वउ.वि. | ९१६७४००४४७ pranali.gosavi@nic.com 
(प्र.उ.गोसावी) 
२८ श्री नि.जो.डंगारे मराठी भाषा विभाग | ९८६९२३७३९१ nitin.dangare@nic.in 
२९ श्री प्र.रा.शिदे उ.व तं.शि.वि. ७९७७८६४९५ prasad.shinde@nic.in 
७५८८६३६६३५ 
३० श्रीमती । उ.कृ.धादवड मराठी भाषा विभाग | ९७७३४९२८६० urmila.dhadawad@nic.in 
३१ श्री स्व.गो.बोरसे गृह विभाग ९७०२२८८२७२ swapnil.borse@nic.in 
32 श्री धी.कां.अभंग उ.व तं.शि.वि. ९२८४०७२२७० dhiraj.abhang@nic.in 
(प्रति.मंत्री आस्था) (प्रतिनियुक्ती) ९४०३९६९३७६ 
३३ श्री सं.धो.डगळे सा.आ.वि. ९९८७२३६५०४ sanjay .dagale@nic.in 
३४ श्री वि.मो.राऊत अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि | ८८९८९८२८९२ | vikas.raut@nic.in 
३५ श्रीमती । शा.सं.पाटील सा.प्र.वि. ९७३०३१८९१८ sharada.patil@nic.in 
(प्रति.रा.मा.आयोग) (प्रतिनियुक्ती) 
३६ श्रीमती | गौ.रा.म्हस्के स.प.वव.वि. ९१६७९५०४५१ gauri.pawar@nic.in 
(गौ.सं.पवार) 
३७ श्री नि.उ.पोतदार आ.वि.वि. ७७४१९८१८०९ nilesh.potdar@nic.in 
(प्रति.मंत्री आस्था) ९६६५७४२१४५ 
३८ श्री शि.सो.चौरे म.वव. वि. ९८९२६५०१३१ shivaji.choure@nic.in 
38 श्री न.वा.आहेर इ.मा.ब.क.वि. ९७६९६६२९६६ narendra.aher@nic.in 
९०८२४२३३१६ 
४० श्री अ.व.शिदे ग्रा.वि.वि. ९९६९१७०१३२ arun.shinde&W@nic.in 


शासन पत्र क्रमांकः संकिर्ण-१०२३/प्र.क्र.५९/१४ 


अ.क्र. | श्री/ अधिका-याचे नाव सध्याचा विभाग । भ्रमणध्वनी क्रमांक ई-मेलचा 
श्रीमती 
४१ श्री र.ना.जगताप म.वव. वि. ९१६७१९०९४६ ramesh jagtap@nic.in 
BQ श्री सं.प्र.मेळेकर नियोजन विभाग ९३२६२२२४११ sandesh.melekar@nic.in 
९८२०९७२८८६ 
४३ श्री ग.पी.मगदूम We विभाग ८६५६०४६४१५९७ | gafar.magdum@nic.in 
४४ श्री अ.र.जगताप इ.मा.ब.क.वि. ९८६७२६६६३० anil.jagtap@nic.in 
(प्रति.मंत्री आस्था) 
४५ श्री र.शि.अहिरे जलसंपदा विभाग । ९६५३३५७३०० ranjit.ahire@nic.in 
९०२९९९९९०९ 
४६ श्री दि.श्री.सानप जलसंपदा विभाग । ९४२२५६६८३९ dinesh.sanap@nic.in 
४७ श्री सं.ज.पाटील उ.उवका.वि. ९७३०९९९५५५ sanjay.patil@nic.in 
(प्रति.मंत्री आस्था) (प्रतिनियुक्ती) 
४८ श्रीमती | अ.गो.लाड वित्त विभाग ९८६७९४५४८४ anita.lad@nic.in 
४९ श्री मे.भि.नवार सा.बां.विभाग ८१६९६३०४५४ meghshyam.pawar@nic.in 
९८६९२४४१७९ 
९१६९६२०४५४ 
Yo श्री बा.इ.सावंत प. व सां.का.वि. ८८०५४७३६६२ balasaheb.sawant@nic.in 


